निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील सहायक निबंधक भागीदारी 
संस्था, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१ जानेवारी, २०१९ व दि.०१ जानेवारी, २०२० 
रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आयपीए २११८/प्र.क्र.९/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- विधि व न्याय विभागाचे समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दि.१३ ऑक्टोबर, २०२० 


परिपत्रक 

निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक निबंधक भागीदारी 
संस्था, गट-ब(राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी, २०१९ व दि.०१ जानेवारी, २०२० 
रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. सदर अंतिम 
ज्येष्ठता यादी महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, १९८२ मधील तरतुदीनुसार तयार 
करण्यात आली आहे. सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीस दि.०९.१२.२०२० (म.नं) रोजीपर्यंत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी 
mahendra.pujari@nic.in. या अधिकृत शासकीय ईमेलवर प्राप्त झाळेळी नाही. सदर बाब विचारात घेऊन 
प्रस्तुत सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करण्यात येत आहे. सदर अंतिम सेवाजेष्ठता यादी या परिपत्रकासोबत 
“परिशिष्ट- अ” नुसार जोडली आहे. 


२. सदर अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीची प्रत निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सर्व सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या frase 
आणण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१२३०११४५०३५५१२ असा आहे. सदर शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


1206840003: htra, 
'53bd1d85632a421dSa5fd23bfSe5bb624d2712c8cf5 


Mahendra 
जे “शि 133034009८, 
Shantaram २५] णा या वा) 


सोबत :- परिशिष्ट -अ (महेंद्र पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- १. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर अंतिम सेवाजेष्ठता यादी सर्व संबंधितांना 
पोचविण्याची आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी व त्याची पोहोच आपल्या दप्तरी ठेवावी.) 
२. सर्व संबंधित अधिकारी (मार्फत- निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) 
३. निवडनस्ती, कार्यासन १. 


शासन परिपत्रक, विधि व न्याय विभाग,क्रमांक: शासन परिपत्रक क्र.आयपीए-२११८/प्र.क्र.९/का.१ , दि. 30 डिसेंबर, २०२० सोबतचे परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट-अ 
सहायक निबंधक भागीदारी संस्था,गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गाची दि.०१ जानेवारी, २०१९ व दि.०१ जानेवारी, २०२० रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची. 
= ज्येष्ठता श्री/ मड one ee ल नियुक्‍ती । नियुक्तीचा सरळसेवा सेवानिवृत्तीचा 
. लीची नाव प्रवर्ग जन्मतारीख दिनांक दिनांक अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती दिनांक मार्ग गु.क्र. | वर्ष दिनांक 
.क्र. | वर्ष 
शिक कग २ ३ Po षु द | 8 ८ ९ | 9 | a १२ 
तात्पुरत्या स्वरुपात 
उपनिबंधक, गट-अ 
१. १. श्री । कुरणे गिरीश दिनकर अ. जा. | १२.०९.१ ७.०७.१९९४ | सरळसेवा १९९४ .०९.२०२१ ° 
कु a fe २.०९.१९६३ | 2.019.988 3 ९९४. 92.98.2929 जपता याभदावर 
पदोन्नती 
२. 2. श्रीमती | वऱ्हाडे धनश्री पंडितराव खुला ०२.०९.१९७९ | ०४.०९.२०१७ | सरळसेवा १ २०१७ | ३०.०९.२०३७ 
3. ३. at । राठोड राहुल भुरासिंग वि.जा.(अ) | २२.११.१९८४ । २५.०९.२०१७ | सरळसेवा 2 । २०१७ | ३०.११.२०४२ 
४. ४. श्री | कांबळे विवेक दिगंबर खुला २२.०५.१९७४ | १६.०९.२०१७ | सरळसेवा ३ २०१७ | ३१.०५.२०३२ 
4. प. श्रीमती | देशपांडे निलीमा श्रीधर खुला १४.१२.१९७२ | ०८.०९.२०१७ | सरळसेवा ४ । २०१७ | 39.92.2030 


